साहित्य क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणाऱ्या 
नामवंत साहित्यिकास विंदा करंदीकर जीवन 
गौरव पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी निवड 
समितीची पुनर्रचना करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विंदापु-१०१४/ प्र.क्र.११२/ २०१४/भाषा-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख : १२ जुले, २०१८. 


वाचा : 
१) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र.विंदापु १०१४/प्र.क्र.११२/ २०१४/भाषा-३, 
दि. १२ फेब्रुवारी, २०१५. 
२) मराठी भाषा विभाग, शासन शुध्दिपत्रक क्र.विंदापु १०१२/प्र.क्र.११२/२०१४/भाषा-३, 
दि. १६ मार्च, २०१६. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

संदर्भाधीन दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१५ च्या शासन निर्णयामध्ये परिच्छेद क्रमांक - ३ मधील 
अ. क्र. 3 च्या निकषात खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :- 

“वयाची ज्येष्ठता विचारात घ्यावी व हयात असलेल्या साहित्यिकांचाच विचार ह्या पुरस्कारासाठी 
करण्यात यावा.” 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७१११७३८१६७७३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Aparna Distal sisned 


by Aparna 
न Arvind Gawde 
Arvind oi. 
2018.07.12 


Gawde 45:53:56 .05'30 


(अपर्णा अ. गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः विंदापु-१०१४/ प्र.क्र.११२/२०१४/भाषा-३, 


. मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 


३. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप ळोक आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई, 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


८. संचालक (माहिती व वृत्त) , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 


. सचिव (मराठी भाषा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 

. अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, पुणे, 

. वित्त विभाग (व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई, 

. सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, मुंबई, 

. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई, 
१५. 
, भाषा -३ (संग्रहाथी. 


अवर सचिव (अर्थसंकल्प), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


